पोलीस दलाकरिता एक लाख घरे 
बांधण्यासंदर्भात पोलीस दलाकडे उपलब्ध 
असलेल्या जमिनींचा/ बांधकामांचा विकास 
करण्याचे पर्याय शोधण्यासाठी एक समिती 
घटित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरपी-०८१६/प्र.क्र.५१२/पोल-७ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ डिसेंबर २०१६. 


वाचा : झासकीय पत्र, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०८१६/प्र.क्र.५१२/पोळ-७, 
दिनांक १५.११.२०१६. 


प्रस्तावना 


पोलीस गृहनिर्माण या विषयावर दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी मा. मुख्यमंत्री, 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक आढावा बैठक बोलविण्यात आली होती. पोलीस 
दलाकरिता एक लाख घरे बांधण्यासंदर्भात पोलीस दलाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा/ 
बांधकामांचा विकास करण्याचे पर्याय शोधण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली एक समिती घटित करण्यात यावी, असा निर्णय उक्त बैठकीत घेण्यात आला. 
त्या अनुसार वर उल्लेखिलेल्या प्रयोजनासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
एक समिती घटित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


पोळीस दलाकरिता एक लाख घरे बांधण्यासंदर्भात पोळीस दळाकडे उपलब्ध 
असलेल्या जमिनींचा/ बांधकामांचा विकास करण्याचे पर्याय शोधण्यासाठी, याद्वारे, 
पुढीलप्रमाणे एक समिती घटित करण्यात येत आहे:- 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  /ढ ...... अध्यक्ष 

२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई.  ... ... स्द्स्य 

३) प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. | ... ... स्द्स्य 

8) प्रधान सचिव (नगर विकास-१), नगर विकास विभाग, ... ... सद्स्य 
मंत्रालय, मुंबई. 

4) सचिव (नगर विकास-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, ... ... स्द्स्य 
मुंबई. 


६) उपाध्यक्षव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. we ... Wary 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०८१६/प्र.क्र.५१२/पोल-७ 


(9) 


८) 


8) 


२. 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस ... ... सद्स्य 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे एक प्रतिनिधी ... ... सद्स्य 
(अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे). 


उप सचिव (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, Se सदस्य साविव 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२२०१७०१५६२३२९ असा आहे. हा 


आदेशा डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swapnil Gopal कणा 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77 ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 


Borse tlw 0 ति मि 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नगर विकास-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


सचिव (नगर विकास-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. 
११.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 


महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 


१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.उप सचिव (पोल-७) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
३. 

४. निवड फाईल (पोल-७. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


